RNI No. MAHBIL / 2009 / 35527 


HET 


WA 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - क 


वर्ष ८ , अंक ११ ] 


बुधवार , 

मार्च ३० , २०२२ / चैत्र ९ , शके १ ९ ४४ 


[ पृष्ठ १ , किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक १४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले 
भाग एक , एक - अव एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर ) 
वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार , उच्च न्यायालय , पोलीस आयुक्त , आयुक्त ( राज्य उत्पादन शुल्क ) , 
जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग , निवडणूक न्यायाधिकरण , निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील 

इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो . 


- 


अन्न सुरक्षा आयुक्त , अन्न व औषध प्रशासन , महाराष्ट्र राज्य 
सर्व्हे क्र . ३४१ , बांद्रा कुर्ला संकूल , बांद्रा ( पूर्व ) , मुंबई -४०० ०५१ , दिनांक ३० मार्च २०२२ 


शुद्धीपत्रक 
वाचा : -१ . अधिसूचना क्रमांक असुका / कार्यक्षेत्र / म . रा . / अ . व औ . प्र . / अ . सु . अ . ४४-१२ / ७ , दि . १ ९ ते २५ जानेवारी २०१२ 
अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम , २००६ व अंतर्गत नियम व नियमन , २०११ . 

क्रमांक असुका / कार्यक्षेत्र / म . रा . / अ . व औ . प्र . / २४० / ७.- दिनांक ३० मार्च २०२२ , अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम , 
२००६ व अंतर्गत नियम व नियमने , २०११ चे कलम ३० पोट - नियम - २ ( ड ) च्या , कलम ३६ चे पोट - कलम ( १ ) व कलम ३७ चे 
पोट - कलम -१ अन्वये अन्न सुरक्षा आयुक्त म्हणुन प्रदान केलेल्या संविधानिक अधिकारानुसार महाराष्ट्र राज्यातील सहाय्यक आयुक्त 
( अन्न ) तथा पदनिर्देशित अधिकारी व अन्न सुरक्षा अधिकारी यांना कर्तव्ये बजावण्यासाठी अधिसुचित केले आहे . सदर अधिसुचनेमध्ये 
खालिलप्रमाणे या शुद्धीपत्रकाद्वारे सुधारणा करण्यात येत आहे , 

उक्त संदर्भ क्र . १ मध्ये नमुद केल्यानुसार “ सदरची अधिसुचना दि . १ एप्रिल , २०२२ पासुन अंमलात येईल ” याऐवजी खालिलप्रमाणे 
मजकुर वाचावा : 

' सदरची अधिसुचना दि . १८ एप्रिल , २०२२ पासुन अंमलात येईल . " 


- 


परिमल सिंह , भा.प्र.से. 
अन्न सुरक्षा आयुक्त , अन्न व औषध प्रशासन , म . राज्य , मुंबई . 


( १ ) 


भाग चार - क - १४-१ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH AD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


